महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२.०९.२०२४ 


शासन आदेश 

संदर्भ:- १.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१. 
२.सार्बजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२. 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.२६२/सेवा-२, दि.०५.०१.२०२३. 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या 
पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती 
नियमित करणेबाबत... 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीत खालील तक्त्यामध्ये नमूद 


केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील (वेतनश्रेणी:- 8-१५:४१८००-१३२३००) अभियंत्यांना महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस-२० रू.५६,१०० - 


१,७७,५००/- या वेतनश्रेणीत संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये तदर्थ स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आली होती. 


२. उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०२३-२४ च्या सुधारीत निवडसूचीतून 


पात्र ठरलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खालील अभियंत्यांना या आदेशान्वये उप विभागीय 


अधिकारी (स्थापत्य) पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अभियंत्यांचे नाव (सर्वश्री) | प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नती दिनांक | 
१. | बाळा दगडू कदम खुला १३.१२.२०२२ 

२. | नागनाथ सिताराम घोडके भज-क १३.१२.२०२२ 

cs ब द.डोंगरे अजा ०३.१२.२०२१९ 

४. । सुनिल गो.बिराजदार खुला १३.१२.२०२२ 

५. | अविनाश सिद्राम गायकवाड खुला ०५.०१.२०२३ 

६. | विजयकुमार ईरय्या स्वाम अजा ०३.१२.२०२१ 

७. । संजय शि.मंडगे खुला ०३.१२.२०२१ 

८. । जनक हरिदास धोत्रेकर अजा ०३.१२.२०२१ 

९. | वसंत वि.मुळे अजा ०५.०१.२०२३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७१/सेवा-२, दि. ०२.०९.२०२४. 


अ.क्र. | अभियंत्यांचे नाव (सर्वश्री) | प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नती दिनांक | 
१०. | शेख अजिम जुमाखा भजब O08, 2023 
११. | श्रीपाद म.बलशेटवार खुला १३.१२.२०२२ 
१२. | रामगोपाल चं.डांगे भजब ०३.१२.२०२१ 
१३. | प्रकाश मनोहर धस खुला ०५.०१.२०२३ 
१४. | सचिन गोतमचंद देशमाने sara ०५.०१.२०२३ 
१५. | संतोष भ.क्षीरस खुला ०५.०१.२०२३ 
१६. | केशव मा.जाधव खुला ०५.०१.२०२३ 
१७. | ओमप्रकाश भागवतराव तांबारे खुला ०५.०१.२०२३ 
१८. | सुर्यकांत गुंडू कुंभार इमाव १३.१२.२०२२ 
१९. | गणेश कि.मोरे खुला ०५.०१.२०२३ 
२०. | जयंत भानुदास कुलकण खुला ०५.०१.२०२३ 
२१. | अनिल नामदेवराव जांभळे खुला ०५.०१.२०२३ 
२२. । फारूक मो.म.इ.महमद खुला ०५.०१.२०२३ 
२३. | रविंद्र धांडिबा पेद्यावाड खुला १३.१२.२०२२ 
२४. | सुधाकर मा.पवार खुला १३.१२.२०२२ 
२५. | गोविद मा. कुलकणी खुला ०५.०१.२०२३ 
२६. | प्रकाश देविदास बोरफळे खुला १३.१२.२०२२ 
२७. | मोहम्मद मुस्तफा आजम॑ खुला १३.१२.२०२२ 
२८. | धनराज ह. दराडे भजड ०५.०१.२०२३ 
२९. | सुभाष धाकू आढे विजाअ ०५.०१.२०२३ 
३०. | शरद दा.शिंदे खुला ०५.०१.२०२३ 


३. उपरोक्त कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांची पुढील अटींच्या अधीन राहून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या 


पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहे:- 


१. सदर नियमित पदोन्नती आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्बळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

२. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१५.०६.२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीच्या विरोधात 
मा.न्यायाधीकरणात दाखल असलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर 
नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७१/सेवा-२, दि. ०२.०९.२०२४. 


३. तसेच, पदोन्नतीने नियुक्‍ती संदर्भात मा.न्यायाधिकरणात वा मा.न्यायालयात दाखल असलेल्या अन्य इतर 


प्रत, 


याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. संबंधीत सर्व मुख्य अभियंता ब अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते को, सदर शासन आदेश हे 
आपल्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व 


संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


ष्. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१८२२३४७४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAY Oks 
VASANTRAO KHARKE »& 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
3977a7476478ce183be979d 


ICCCC3E9DDOI F50E344AB83A7545422998751 070786 


महालेखापाल-१ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा. बां.) कोकण भवन, नवी मुंबई. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

. संबधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सह/उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 

११. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) (उपक्रम बगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६. संबंधीत अधिकारी यांना त्यांच्या मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत. 

१७.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती). 


९) ०? 


PNREME Kw 


